अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-२०२० 
अतंर्गत प्रोत्साहनात्मक सुधारणांबाबतची 
कार्यपध्दती.... 


महाराष्ट्र शासन 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक : अपाऊ-२०२१/प्र.क्र.२२४/(भाग-४)/ऊर्जा-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १७ जानेवारी, २०२३. 
संदर्भ:- 
शासन निर्णय, उ.ऊ व का.विभाग, क्र.अपाऊ-२०२१/प्र.क्र.२२४(भाग-४)/ऊर्जा-७, दिनांक ३०.११. २०२२ 


शासन शुध्दिपत्रक:- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील दिनांक ३० जून, २०२२ च्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात 
आलेल्या ४१८ मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांबाबत नमूद कार्यपद्धतीऐवजी खालील कार्यपद्धती 
वाचण्यात यावी. 
> प्रकल्प विकासक/प्रकल्प धारक यांनी कंपनीच्या लेटरहेडवर प्रकल्पनिहाय प्रकल्प कार्यान्वित 
करण्यासाठी महाऊर्जाकडे अर्ज करावा. 
> महाऊर्जाने सदर प्रकल्प मा. मंत्रीमंडळाने मंजूरी दिलेल्या ४१८ मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या 
यादीमध्ये समाविष्ट आहे याची खातरजमा करुन तातडीने प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी 
महावितरणकडे पाठवावे. 
> महावितरण कंपनी प्रकल्प कार्यान्वयनबाबत नियमानुसार पुढील कार्यवाही करेल. 
> अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-२०१५, दिनांक २०.०७.२०१५ व कार्यपध्दती दिनांक 
०९.०९.२०१५ च्या शासन निर्णयातील अन्य तरतूदी लागू राहतील. 


सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०११७१०२८३९१४१० असा आहे. हे 
शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
NANASAHEB 


RAJARAM DHANE 


(ना. रा. ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

५. सर्व विधान सभा/परिषद सदस्य, विधान भवन, मुंबई, 

६. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


Cc “७ A -0 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः अपाऊ-२०२१/प्र.क्र.२२४/(भाग-४)/ऊर्जा-७ 


९. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक,सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
११. सर्व विभागीय आयुक्त, 

१२. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा, 

१४. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 

१५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१६. सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, मुंबई (पत्राने), 

१७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, सूत्रधार कंपनी मर्या.,मुंबई, 

१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.,मुंबई, 

१९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्या.,मुंबई, 

२०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या.,मुंबई, 

२१. महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा),पुणे, 

२२. उप सचिव/ ऊर्जा-३, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२३. ऊर्जा उप विभागातील सर्व कार्यासने,उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२४. निवड नस्ती, ऊर्जा-७, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


